अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या.१२, दि.१५.१२.२०१७. 
२) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 
3) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
४) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
५) शासन अधिसूचना,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
६) शासन आदेशा, सम क्रमांक, दि.३०.०८.२०२४. 


-: शासन आदेठा :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय पुरवठा यंत्रणेतील खालील 
तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क (वेतनश्रेणी 5-१०: २९२००-९२३००) यांना निवडसूची सन २०२२-२३ 
मधून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गात सं.क्र.६ 
येथील दि.३०.०८.२०२४ च्या आदेशाद्वारे निव्वळ तदर्थ स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


२. आता या आदेशाद्वारे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री. | निरीक्षक अधिकारी (पुरवठा) यांचे | वाटप केलेला महसूल | निरीक्षक अधिकारी (पुरवठा) 
क्र. नाव विभाग पदी पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
1 १_| २ ३ 1 $छ__| ५ 
श्री. | महेंद्र पंढरीनाथ ARTS नाशिक ता. येवला, जि. नाशिक 
२ | श्री. | राजेंद्र गंगाराम चांदेकर नागपूर ता. नागभीड, जि. चंद्रपूर 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१५.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती प्राधिकारी 
यांनी घेतलेल्या जाणीवपूर्वक निर्णयानुसार सदर कर्मचाऱ्यांना निव्वळ तदर्थ स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून व शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील सूचनांनुसार व सदर शासन निर्णय प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 

५. सदर अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी किंवा शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाही अंतिम होईल यापैकी 
जे अगोदर होईल तेवढ्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर निव्वळ तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व 
गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) सदर पदोन्नती निव्वळ तदर्थ स्वरुपाची असल्याने या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्‍क प्राप्त होणार नाहीत. 


३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 


४) शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधिन दिली जाणारी सदर तदर्थ पदोन्नती केवळ तात्पुरती 
असेल व या तदर्थ पदोन्नतीमुळे नियमितपणाचे व ज्येष्ठतेचे कोणतेही लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना 
मिळणार नाहीत. 

५) ही तदर्थ पदोन्नती "पुढील आदेझ्ापर्यंत असेल". तसेच कोणत्याही वेळी दिलेली तदर्थ पदोन्नती रद्द 
करून मूळ पदावर पदावनत करण्याचा हक्क शासन राखून ठेवीत आहे. 

६. पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब ॒या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच निरीक्षण अधिकारी 
(पुरवठा) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 

9. म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 
२०.०२.२०१९ मधील परिच्छेद १३ (५) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


८. महसूल विभाग वाटप अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सदर अधिकारी यांना महसूल 
विभागाचे वाटप करून त्यानुसार पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


९. सर्व पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने 
OR आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही, त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता सर्व 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर व ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


१०. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी पदोन्नत अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्यांचा रुजू अहवाल १9७५१५.॥॥७०$९७५०५.॥॥ या = AG वर शासनास तात्काळ पाठवावा. 


११. सदर आदेड़्ा निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित 
कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" 
(dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 

१२. संबंधित अधिकाऱ्यांस शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज सादर केल्यास अज्ञा अर्जाची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 

१३. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२,दि.१२.०९.२०१६ अन्वये सदर 
पदोन्नत अधिकारी यांनी निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब संवर्गातील पदोन्नती नाकारल्यास त्यांचे नाव 
संबंधित निवडसूचीतून काढून टाकून पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


१४. संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पुरवठा निरीक्षक, 
गट-क संवर्गातील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य निरीक्षण अधिकारी/पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे 
सोपविण्याची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून तात्काळ करावी. 

१५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१३५४१८९३०६ असा आहे. सदर आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 


CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86c1e7844a91135f45e7219341 1 1ca2b5dc8481b51 
912080, postalCode=400032, 


96a79000aeea 
RAVI N D RA PA T | L ber=8E2CF7F99A7E33F6152BFFOB34255DD63550B 
37C8FBBB9A98CEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA 


Date: 2024.09.06 20:08:25 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) श्री. महेंद्र पंढरीनाथ गांगुर्डे, निरीक्षण अधिकारी (पुरवठ]). 
) श्री. राजेंद्र गंगाराम चांदेकर, निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा). 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग/ नागपूर विभाग. 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक/वर्धा/भंडारा/चंद्रपूर. 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१०)सह सचिव, सा.प्र.वि./सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

११)जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक/वर्धा/भंडारा/चंद्रपूर. 

१२)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/वर्धा/भंडारा/चंद्रपूर. 

१३)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


